जिल्हा शल्य चिकित्सक संवर्गातील 


बदल्यांबाबत _____________. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा 
रुग्णालय, सोलापूर 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३४६/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३ 


शासन आदेडा - 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील HA ४ (४ (दोन) व HOA ६ मधील 
तरतूदीनुसार “जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सोलापूर” या पदावर प्रशासकीय 
कारणास्तव डॉ. धनंजय पाटील, तत्कालिन जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, उस्मानाबाद 
(सध्या पदस्थापनेविना) यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. पर्यायाने, डॉ. प्रदीप ढेले, जिल्हा 
शल्य चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, सोलापूर हे पदस्थापनेविना राहणार असल्याने व त्यांच्या 
पदस्थापनेचे आदेश यथावकाश निर्गमित करण्यात येणार असल्याने, पुढील HAT डॉ. प्रदीप ढेले 
हे उप संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे या कार्यालयात हजर होतील व त्यांचे मुख्यालय तेच 
राहील. 


२. डॉ. धनंजय पाटील यांना नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्याने त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत 
हजर होऊन त्याबाबतचा अहवाल उप सचिव (सेवा-२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई व संचालक, 
आरोग्य सेवा (9), मुंबई यांना सादर करावा. 

३. डॉ. धनंजय पाटील यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येऊ नये, अन्यथा 
रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. डॉ. धनंजय पाटील यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर, अनुज्ञेय पदग्रहण अवधीत नवीन 
पदस्थापनेवर रुजू व्हावे. ते विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास अथवा गैरहजर 
राहिल्यास त्यांची अनुपस्थिती “अनधिकृत अनुपस्थिती” म्हणून समजण्यात येईल व पर्यायाने त्यांच्या 
सेवेत खंड होईल याची जाणीव डॉ. धनंजय पाटील यांना करुन देण्यात येत आहे. 


4. डॉ. धनंजय पाटील हे विहित मुदतीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास, 
त्यांच्याविरुध्द आयुक्‍तालयाने वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरु करावी व आवश्‍यकतेनुसार प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. या प्रकरणी वेळोवेळी शासनास अवगत करावे व अनुपालन 
अहवाल शासनास विहित कालमर्यादेत सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२२/प्र.क्र.३४६/सेवा -२ 


६. बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधीत अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास ते शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


७. सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


ट्‌ सदर झासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.॥॥॥95॥[॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७१७१९३१५७१७ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस रर व नावाने, 


SHIVDAS Serena seren 
MAHADEO ee 
DHULE ee ee 
(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

४) संचालक, आरोग्य सेवा (१/२), मुंबई /पुणे. 

५) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

६) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

७ सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

८) उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, औरंगाबाद / लातूर. 

९) जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, उस्मानाबाद / जालना. 

१०) महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई महाराष्ट्र - २, नागपूर 

११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद / जालना. 

१३) मा. मंत्री (आरोग्य) / मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

१४) प्रधान सचिव, सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१५) सचिव (२), सा. आ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१६) संबंधित अधिकारी (संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेमार्फत) 

१७) निवड नस्ती (सेवा - 2) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


